वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील,उप नियंत्रक, 
वैधमापन शास्त्र या संवर्गाची दि.०१ जानेवारी, 
२०२३ या दिनांकास अनुसरुन अंतरिम (तात्पुरती) 
जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : वैमाशा-२०२३/प्र.क्र.१३/ग्रासं-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ०१ फेब्रुवारी, 2023 


शासन परिपत्रक- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन ) नियमावली २०२१ नियम ५ (१) नुसार उप 
नियंत्रक, वैध मापन झास्त्र या संवर्गामध्ये सन २०२२ या कॅलेंडर वर्षात नव्याने नियुक्‍त झालेल्या 
कर्मचाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी 2023 या दिनांकास अनुसरुन सामायिक अंतरिम (तात्पुरती ) जेष्ठता 
यादी तयार करण्यात आली असून ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ठ "अ" येथे जोडण्यात आली आहे. 
२. सदर जेष्ठतासूची तयार करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सदरहू सामायिक जेष्ठतासूची 
उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची आपापसातील जेष्ठता 
निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 


3. उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र या संवर्गाची उपरोक्त अंतिम सामायिक जेष्ठतासूची 
मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच या संदर्भात 
मा. सर्वोच्च न्यायलयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमत्ती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तयार करण्यात आली आहे. 


४. सदर तात्पुरती जेष्ठतायादी प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून संबंधित कर्मचाऱ्यांनी १५ 
दिवसांत सदर यादीबाबत काही सूचना व हरकती असल्यास त्या नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 
यांच्यामार्फत शासनास सादर कराव्यात. विहीत कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास 
जेष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. 


५. नियंत्रक, वैध मापन are यांनी उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, या संवर्गाची सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ठामधील तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची सदर संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास 
आणावी. तसेच संबधित कर्मचाऱ्यांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबतची निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील 
मुद्यांबाबतची माहिती नियंत्रक वैध मापन शास्त्र कार्यालयातील अभिलेखानुसार तपासून पुढील १५ 
दिवसांमध्ये अभिप्रायांसह निवेदने शासनास सादर करावीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२ ०२३/प्र.क्र.१३/ग्रासं-३ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"//.॥8॥॥/9५9॥॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३०२०११२१०४४५६०६ असा आहे. हे शासन परित्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SHESHRAO BHASKAR “: a 
KUTE  —_ FREES ना 
(शो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


प्रति, 
१) सर्व संबंधित उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र ( नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्यामार्फत ) 


प्रत- 
१) नियंत्रक, वैद्य मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई. 
२) सर्व विभागीय उप नियंत्रक वैद्य मापन शास्त्र. 
३) निवडनस्ती (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वैमाशा-२ ०२३/प्र.क्र.१३/ग्रासं-३ 


शासन परिपत्रक क्र. वैमाशा २०२३/प्र.क्र.१३/ग्रासं-३, दि. ०१ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे परिशिष्ठ “अ 


१ संवर्गाचे नांव:- उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र 


२) वेतनश्रेणी :-  एस-१५-४१८००-१३२३०० 
३) १ जानेवारी २०२३ या दिनांकास अनुसरुन तात्पुरती जेष्ठतासूची. 
नियम ३ (२) | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | संबंधित पदावरील | जन्म दिनांक प्रवर्ग । नियम ३ (२) (अ) नुसार  ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | 
(ब) नुसार नांव नियुक्तीचा मार्ग संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता दिनांक 
क्रमांक 
a ar 2 3 ४ षु ६ ७ ८ 
fa? =e] श्री. सं.अ.जोशी पदोन्नती १८-११-१९६७ अ.ज. १९.०५.२०२२ १८.०५.२०२२ | ३०.११.२०२५ 
२. श्री. रा.मु.बिल्पे पदीन्नती ०२.०५.१९६७ अ.ज १८.०५.२०२२ १८.०५.२०२२ | ३१.०५.२०२५ 
३. श्री.कृ.ना. रिठे पदीन्नती ११.०४.१९७३ अ.ज २०.०५.२०२२ १८.०५.२०२२ | 30.08.2039 
४ श्री. रा.म.डाखवे पदौन्नती ११.०६.१९६५ इ.मा.व १८.०५.२०२२ १८.०५.२०२२ | ३०.०६.२०२३ 
५. श्री. ग.मा.कांबळे पदौन्नती ०४.०६.१९६८ अ.जा. १८.०५.२०२२ १८.०५.२०२२ । ३०.०६.२०२६ 
वः श्री. इ.सु.शिदे पदीन्नती ०१.०४.१९६५ भ.ज.क २०.०५.२०२२ 20.04.2022 | ३०.०४.२०२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


